प्रशासकीय मान्यता 
केज, जिल्हा बीड येथे नवीन 
न्यायालयीन इमारत बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक, क्र.सीसीबी-१११६/प्र.क्र.१८/का-१३ 
मादाम कामाम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जुलै, २०२२ 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-१११६/प्र.क्र.११८/का-१३, 
दिनाक १७ जानेवारी, २०१७. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


सदर शासन निर्णयातील शासन निर्णय या परिच्छेदाखालील विवरणामध्ये कामाचे 


नाव, आवऱ्यक बाबी या रकान्यामध्ये क्र.१ मधील ब येथे “पहिला व दुसऱया मजल्याचे 


बांधकाम” च्या ऐवजी “पहिल्या मजल्याचे बांधकाम” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७११११३१५३५९१२ 


असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=! OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, post ICode=400032, st=Mah, 
4.20: 1fa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d4714 
O0fbcfb074e051 
Pp! yy! :00D295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
rialNumbe -38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892 
£5D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 
D 2022.07.11 11:34:32 +05'30' 
(नितिन वि. जिवने) 


विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 
४) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सीसीबी-१११६/प्र.क्र.१८/का-१३ 


मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२) उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 
अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, औरंगाबाद, 
९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद, 
१०)कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड (मूळ 
अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, केज, जिल्हा बीड 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा बीड 
१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमा-२) मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१४) वित्त विभाग/व्यय-६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१५) नियोजन विभाग/का-१४४३, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१६) कक्ष अधिकारी, का-७,११,१२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१७ निवडनस्ती/ संग्रहार्थ (कार्यासन-१३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


